आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 2023- 
२४ या आर्थिक वर्षात आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रम योजनेसाठी निधी वितरण 
(लेखाशिर्ष २२२५ सी ८८५) 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/ कार्यासन-६ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : ०३ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा :- 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३. दि.१२.०४.२०२३. 

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.आदिम-२०२३/प्र.क्र.९७/कार्या-१९, दि.०८.०९.२०२३. 
आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.आदिम-२०२३/प्र.क्र.9७/कार्या-१९, दि.२७.०९.२०२३. 
आदिवासी विकास विभाग, झासन निर्णय क्र.आदिम-२०२३/प्र.क्र.५४/कार्या-१९, दि.०५.१०.२०२३. 
आदिवासी विकास विभाग,शासन निर्णक क्र.बियुडी-२०२३/प्र.क्र.०२/का-६, दि.२७.०७.२०२३. 
आदिवासी विकास विभाग नस्ती क्र. आदिम-२०२३/प्र.क्र.११२/कार्या-१९. 


१ 


A 


CS x w 


) 
) 
) 
) 
4) 
) 


£59) 


प्रस्तावना :- 

केंद्र शासनाने राज्यातील ३ जमातींना आदिम जमाती घोषित केल्या आहेत. या आदिम जमाती आदिवासी 
समाजातील अत्यंत मागास जमाती असून त्यांचा रहिवास दुर्गम भागात विखुरलेल्या स्वरुपात असतो. त्यांना 
प्राथमिक सोयीसुविधा देऊन विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आवशयक आहे. याकरीता आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रम या योजनेतून विकासात्मक कामे करण्यासाठी प्रकल्प अधिकारी यांनी शिफारस केलेल्या विविध 
विकासकामांना संदर्भाधीन क्र.२, ३ व ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. या 
अनुषंगाने सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वित्त विभागाने अर्थसंकल्पिय निधी 
वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत उपलब्ध असलेला रु.२५०.०० लाख इतका 
निधी प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक 
आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांच्या कार्यक्षेत्रातील संदर्भ क्र.२, ३ व ४ मध्ये नमूद केलेल्या कामांना मा.मंत्री 
(आदिवासी) यांनी मंजुरी दिळी आहे. यास्तव,सदर प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र. टी-५ अंतर्गत २२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, 
इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्यांक यांचे कल्याण या मुख्य लेखाशीर्षांतर्गत (०१) (४९) - आदिम जमाती विकास 
कार्यक्रम या योजनेंतर्गत (२२२५ सी ८८५), बाब क्र.३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) याखाली सन २०२३-२४ या 
आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पित तरतुदींतून वित्त विभागाने उपलब्ध करून दिलेल्या निधी वितरण मर्यादेत एकूण 
रु.२४९.९०५३४ लाख (अक्षरी रुपये दोन कोटी एकोणपन्नास लाख नव्वद हजार पाचशे चौतीस फक्त) इतका निधी 
सबंधित नियंत्रक अधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प यांना वितरीत व खर्च 
करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


१) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड यांना रु.१६८.७७७ लाख इतका 
निधी संदर्भ क्र.२ व ४ अन्वये सोबतच्या विवरणपत्रातील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना निधी 
वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२) प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण यांना रु.८१.१२८३४ ळाख इतका निधी 
संदर्भ क्र.३ अन्वये सोबतच्या विवरणपत्रातील प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या कामांना निधी वितरीत व 
खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय निधी वितरण प्रणालीवर वितरीत करण्यात आला आहे. वितरीत निधी खर्च 
करतांना नियंत्रक अधिकारी यांनी विहित पद्धतीने काटकसरीच्या उपाय योजना करुन खर्च करावा. 

३. वितरीत निधी खर्च करताना संदर्भाधीन क्र.२, 3 व ४ येथील शासन निर्णयातील अटी व adhd 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

४. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी खर्च करताना नियंत्रक अधिकारी यांनी 
महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिका, वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका यामधील वित्तिय नियम तसेच वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन परिपत्रकातील दिलेल्या Mead काटेकोरपणे पालन 
करावे. 

द. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन क्र.१ येथील दि.१२.०४.२०२३ च्या शासन 
परिपत्रकान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

ग सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३११०६१५१५२१०८२४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, RAJENDRA 


DEVARAM 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

२. सचिव, आदिवासी विकास विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

३. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

४. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक / नागपूर / ठाणे / अमरावती. 

५. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पेण. 

६. प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, भामरागड. 

७. वित्त विभाग ( अर्थसंकल्प- १९/ व्यय १४), मंत्रालय, मुंबई. 

८. ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ५ वा मजला, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ १५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


९. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१०. कार्यासन क्र. १९, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
११. निवड नस्ती (का.६), आदिवासी विकास विभाग 


पृष्ठ १५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
हयं मंजुर रक्‍कम 
- कामाचे नाव तालुका coud कारावायाचा 
निधी (रुपये) 
प्रकल्प अधिकारी,एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,पेण 

मौजे दिघेवाडी कातकरवाडी येथे आरसी सी चा १४,९८.,००० १९००९६ 
iy et सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे आतोणे कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९१,०४६ १८९२१४ 
रे. वाते सुधागड 

बांधणे 

मौजे आतोणेमोठी कातकरवाडी येथे आरसी सी earns १४,९०,७०२ १८९१७० 
३ गध सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे नागशोत कातकरवाडी येथे आरसी सी earns १४,७०, ८६४ १८६६५३ 
४ बयो सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे शिळोशी कातकरवाडी येथे आर सी सी चज १४,७५,५९८ १८७२५३ 
4 a सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे धोंडसे कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,८५,९९२ १८८५७२ 
६ | बांधणे सुधागड 

बांधणे 

मौजे ठाणाळे कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,७०,४८० १८६६०४ 
७ a सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे नाडसूर कातकरवाडी येथे आर सी सी सुधागड १४,८०,७०२ १८७९०१ 
८ nt सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे HARA कातकरवाडी येथे आर सी सी सुधागड १४,८९,००० १८८९५४ 
९ ae सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे पाच्छापूर कातकरवाडी येथे आर सी सी सुधागड १४,९०,२६१ १८९११४ 
१७ ० aoe सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे खांडसई कातकरवाडी येथे आर सी सी quits १४,९०, ८६४ १८९१९१ 
वि वयो सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे सागरडूंगी कातकरवाडी येथे आरसी सी चा १४,८०,००० १८७८१२ 
१२ ee सुधागड 

विहीर बांधणे 
गा मौजे गोमाशी कातकरवाडी येथे आरसी सी ळा १४,९५,०४६ १८९७२१ 

विहीर बांधणे 

मौजे भोप्याची कातकरवाडी येथे आर सी सी quis १४,८५,१०० १८८४५९ 
१४ बंधो सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे कोडाप कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९२, ८६४ १८९४४४ 
१५ सुधागड 


बांधणे 


पृष्ठ १५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर रक्‍कम वितरीत 
a as मंजुर रक्‍कम करावयाचा 
क्र कामाचे नाव तालुका rend) कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

af मौजे महागाव कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,८३,५९८ १८८२६९ 

विहीर बांधणे 

मौजे सावरसई कातकरवाडी येथे आरसी सी १४,७५,९९२ १८७२३०३ 
१७ दगा पेण 

विहीर बांधणे 
शा मौजे पानेड कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर गग १४,९३,४८० १८९५२३ 

बांधणे 

मौजे फणसवाडी कातकरवाडी येथे आरसी सी १४,८०,७०२ १८७९०१ 
१९ दाबा पेण 

विहीर बांधणे 

मौजे asta कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९८,५७० १९०१६९ 
२० वायो सुधागड 

बांधणे 
२१ | मौजे माणगाव बु. येथे आर सी सी विहीर बांधणे सुधागड १४,९९,५७५ १९०२९६ 

मौजे वावे कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,८०, ६२१ १८७८९१ 
२२ aah सुधागड 

बांधणे 

मौजे पावसाळवाडी कातकरवाडी येथे आरसी सी earns 98,29, 844 १८८०२२ 
२३ वायां सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे वासुंडे कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर earns 98,292,629 १८९४१४ 
२४ बाया सुधागड 

बांधणे 
ह मौजे ISHS कातकरवाडी येथे आरसी सी क कडा १४,९७,५८४ १९००४२३ 

1 | विहीर बांधणे 3 

मौजे खांडपोळी कातकरवाडी येथे आरसी सी चा १४,७०,८९७ १८६६५७ 
२६ anh सुधागड 

विहीर बांधणे 
व मौजे कामतेकरवाडी कातकरवाडी येथे आर सी डा १४,७५,३२२ १८७२१८ 

सी विहीर बांधणे 3 

मौजे ढोकळेवाडी कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,८७,९९९ १८८८२७ 
२८ ne सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे चोपडेवाडी कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,८८,४२३ १८८८८१ 
२९ वाध सुधागड 

विहीर बांधणे 

मोजे आवंढे कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९०,६२४ १८९१६० 
३० बया सुधागड 

बांधणे 

मौजे तोरणपाडा कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,९२,७५३ १८९४२३० 
३१ सुधागड 


विहीर बांधणे 


पृष्ठ १५ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
हयं मंजुर रक्‍कम 
- कामाचे नाव तालुका नडले कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

” मौजे वांद्रोश्री कातकरवाडी येथे आरसी सी earns १४,९३,८९६ १८९५७५ 

विहीर बांधणे 
र मौजे भालगूल कातकरवाडी येथे आर सी सी quits 98,98, 923 १८७०६६ 

विहीर बांधणे 

मौजे पिळोसरी कातकरवाडी येथे आरसी सी चा १४,८२,४५६ १८८१२४ 
३४ दाया सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे खवली कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९५,७५२ १८९८११ 
2 सुधागड 

बांधणे 
ना मौजे वाफेगर कातकरवाडी येथे आरसी सी गो १४,९४,९५१ १८९७०९ 

विहीर बांधणे 

मौजे करचुंडे कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,८३,६३२ १८८२७३ 
३७ तो सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे दहीगाव वरची कातकरवाडी येथे आरसी सी earns १४,७८,८५४ १८७६६७ 
३८ as सुधागड 

विहीर बांधणे 
र मौजे चंदरगाव कातकरवाडी येथे आरसी सी gums १४,८४,७४३ १८८४१४ 

विहीर बांधणे 

मौजे घोडपापड कातकरवाडी येथे आरसी सी सुधागड १४,९३,१५९ १८९४८२ 
४० ee सुधागड 

विहीर बांधणे 

मौजे कवेले फणसवाडी कातकरवाडी येथे आर सी सुधागड १४,९७,४७८ 420030 
४१ दं सुधागड 

सी विहीर बांधणे 

मौजे दांड कातकरवाडी येथे आर सी सी विहीर सुधागड १४,९९,९८२ १९०३४८ 
Boe या सुधागड 

बांधणे 

मौजे HASAN कातकरवाडी येथे आरसी सी quis १४,७४,९६२ १८७१७३ 
४२३ वाया सुधागड 

विहीर बांधणे 
४३ एकुण किंमत ६, ३९, ३०,९२३ ८११२८३४ 

प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,भामरागड 
कामाचे नाव मंजुर रक्‍कम वितरीत 
अ.क्र तालुका (रुपये) कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

मौजा- fax येथे मारोती वाचामी ते वनेठा मडावी क १०००००० १२६९०० 

Ey भामरागड 


यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 


पृष्ठ १५ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर रक्‍कम वितरीत 
= मंजुर रक्‍कम करावयाचा 
अ.क्र कामाचे नाव तालुका दंगे कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

मौजा- कियर येथे आरोग्य उपकेद्र ते मागर गड १०००००० १२६९०० 
२ कुर्माघरापर्यंत बंदिस्त मि भामरागड 

कुर्माघरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे साधु दुर्वा ते विजेडा बोगामी — १०००००० १२६९०० 
3 ळा St बो भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे रामा बोगामी ते seg पिडसे Gas १०००००० १२६९०० 
8 hae a त कतो भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सैनु बोगामी ते चैतु पुंगाटी ow १०००००० १२६९०० 
ष्‌ माजा et a ec ग RnR भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे मुख्य रस्ता ते सैनु बोगामी काक १०००००० १२६९०० 
& Fees yh ae पा यां भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे साधु दुर्वा ते विजेश बोगामी व नयी १०००००० १२६९०० 
७ वाच पर व क कती भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे चिन्ना मट्रटामी ते सैनु बोगामी य १०००००० १२६९०० 
८ याता ताप Sel Na वत कया भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सुरेश बोगामी ते राजु कुमोटी राते १०००००० १२६९०० 
९ नाता तव वती भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सोमा बोगामी ते चैतु पुंगाटी वता चा १०००००० १२६९०० 
शि a ees तवी त्त नीर भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे बाम मिच्चा ते रागो ताडो यांच्या विक कमय १०००००० १२६९०० 
वि १ ee aoa feet भामरागड 

घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे चुक्कु वाचामी ते माता मंदिर पाड १०००००० १२६९०० 
१२ ganas क भामरागड 

पर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे महारु पदा ते पदा दुर्वा यांच्या ee १०००००० १२६९०० 
१२३ जडत जती ती तता भामरागड 

घरापर्यंत बंदिस्त नाली बांधकाम करणे 

मौजा- fear येथे रामजी कुडयेटी ते WZ १०००००० १२६९०० 
१४ | कतलामी यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम | भामरागड 

करणे 

मौजा- कियर येथे किशोर मडावी ते बैसु वाचामी मालाचा १०००००० १२६९०० 
१५ Rice pe aire i a भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे मारोती वाचामी ते वनेड मडावी पाग तई १०००००० १२६९०० 
१६ भामरागड 


यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 


पृष्ठ १५ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
a मंजुर रक्‍कम 
अ. कामाचे नाव तालुका त्य कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

मौजा- कियर येथे आरोग्य उपकेद्र ते कुर्मा ee १०००००० १२६९०० 
१७ ग ete भामरागड 

घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे साधु दुर्वा ते विजेडा बोगामी ग र १०००००० १२६९०० 
१८ यारा स्स करां भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे रामा बोगामी ते लच्चु पिडसे पातर डे १०००००० १२६९०० 
१९ रगात रसात at भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सैनु बोगामी ते ag पुंगाटी eet १०००००० १२६९०० 
२० या क घरी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सोमा बोगामी ते चैतु पुंगाटी aa १०००००० १२६९०० 
२१ याया eas कली डी चिती भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- far येथे सैनु कुमोटी ते लच्चु sa गाड १०००००० १२६९०० 
२२ aoa च ती वी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे चुक्कु वाचामी ते माता मंदिर ee १०००००० १२६९०० 
२३ गा ee ae भामरागड 

पर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे महारु पदा ते पदा दुर्वा यांच्या acon १०००००० १२६९०० 
सरी द्याचा त भामरागड 

घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे चिन्ना मट्रामी ते सैनु बोगामी mane १०००००० १२६९०० 
२५ ग याया as वी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सुरेश बोगामी ते राजु कुमोटी anaes १०००००० १२६९०० 
२६ as वा ववा कता भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- कियर येथे सोमा बोगामी ते चैतु पुंगाटी vane १०००००० १२६९०० 
२७ क वाड कि aa ath भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे जोगा गोटा ते Bal गावडे वाई १०००००० १२६९०० 
२८ तावात व व ana भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे वंजा पुंगाटी ते विष्णु तिम्मा यत १०००००० १२६९०० 
त य त रविवार भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे वंजा पुंगाटी ते राजु ताडो ae १०००००० १२६९०० 
३० त ania Ea य व्यकती भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे गुणा कुमरे ते देवाजी गावडे तता १०००००० १२६९०० 
३१ भामरागड 


यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 


पृष्ठ १५ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर रक्‍कम वितरीत 
भं = मंजुर रक्‍कम कारवायांचा 
क्र कामाचे नाव तालुका गो कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

मौजा- आरेवाडा येथे खुशाल मडावी ते गिल्ला १०००००० १२६९०० 
३२ | वाचामी यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम | भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे WHT मोगरकर ते मधुकर १०००००० १२६९०० 
३३ | मट्टामी यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे कोलु तांडो ते जयराम गावडे मागा १०००००० १२६९०० 
राया र्य यातरी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे कटिया वेलादी ते श्रावण १०००००० १२६९०० 
३५ । मडावी यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे GIA कोठारे ते हरीदास १०००००० १२६९०० 
३६ । मडावी यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे नामदेव महाका ते निळाबाई १०००००० १२६९०० 
३७ | सडमेक यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम =| भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे नारायन गव्हारे ते ग्राम १०००००० १२६९०० 
३८ | पंचायत कार्यालय पर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे गोपी कुमरे ते बंडे मडावी कात १०००००० १२६९०० 
त्यात ता ieee भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे बंडे मडावी ते रवी हिडामी लाडा १०००००० १२६९०० 
ण. च्यावर र त वाव शा भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे देवाजी नैताम ते शांकर १०००००० १२६९०० 
४१ | सडमेक यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम । भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे दलसु गावडे ते गोंगलु १०००००० १२६९०० 
४२ | जोगाई यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम । भामरागड 


करणे 


पृष्ठ १५ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
र मंजुर रक्‍कम 
अ. कामाचे नाव तालुका त्त कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

मौजा- आरेवाडा चंद्रा मडावी ते जोगा गोटा यांच्या ऱ्य १०००००० १२६९०० 
४३ परागत व स ला वकार ळशी भामरागड 

घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे देवु पुंगाटी ते देव गावडे rae १०००००० १२६९०० 
४४ गा वित वकक भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे कपुर इनतावे ते मुकेश १०००००० १२६९०० 
४५ । वेळदा यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे लच्चु मिच्चा ते नामदेव १०००००० १२६९०० 
४६ | नरताम यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे खुशाल मडावी ते लच्चु १०००००० १२६९०० 
४७ | वाचामी यांच्या घरापर्यंत दोन्ही बाजुला बंदिस्त । भामरागड 

गटार बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे राजु हिडामी ते कृषी १०००००० १२६९०० 
४८ | गोडाऊन यांच्या घरापर्यंत बंदिस्त गटार बांधकाम | भामरागड 

करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे जोगा गोटा ते सुरेडठा गावडे dates १०००००० १२६९०० 
४९ नदर दव कयी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे वंजा पुंगाटी ते विष्णु तिम्मा as १०००००० १२६९०० 
Yo gets ee eee भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे वंजा पुंगाटी ते राजु ताडो र १100132 शै ततल 
sag (ener रिका वरी भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे कोलु ताडो ते जयराम गावडे विडा १०००००० १२६९०० 
4Q peed tee a किती भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे बंडे मडावी ते रवी हिडामी eee १०००००० १२६९०० 
ea रावा र्व त भामरागड 

यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 

मौजा- आरेवाडा येथे देवाजी नैताम ते शांकर १०००००० १२६९०० 
५४ | सडमेक यांच्या घरापर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम । भामरागड 


करणे 


पृष्ठ १५ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर रक्‍कम वितरीत 
भं oe मंजुर रक्‍कम करावयाचा 
क्र कामाचे नाव तालुका पो कारावायाचा 
निधी (रुपये) 
मौजा- आरेवाडा येथे राजु हिडामी ते कृषी a १०००००० १२६९०० 
गोडाऊन पर्यंत सि. सि. रस्ता बांधकाम करणे 
५५ एकुण किंमत ५,५०,००,००० ६९७९५०० 
प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प,भामरागड 
षि मौजा धुडेपल्ली येथे वंजा आत्राम ते माता पगड १५००००० १९०३५० 
मंदिरपर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा धुडेपल्ली येथे बाजू मटटामी ते पेका मटटामी गावी १५००००० १९०३५० 
2 las oe कामकर भामरागड 
यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा धुडेपल्ली येथे साधू रामा मडावी ते सुधाकर १५००००० १९०३५० 
३ | मटटामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम भामरागड 
करणे 
मौजा धुडेपल्ली येथे चिन्ना देवू आत्राम ते सुधाकर १५००००० १९०३५० 
४ | मटटामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम भामरागड 
करणे 
मौजा धुडेपल्ली येथे हेवडा मासा आत्राम ते करपा १५००००० १९०३५० 
५ | मासा आत्रामयांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम । भामरागड 
करणे 
मौजा केडमारा येथे संतू मादी तलांडी ते लक्ष्मण १५००००० १९०३५० 
६ | शांकर इष्टाम यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम । भामरागड 
करणे 
मौजा केडमारा येथे संतोष लिंगा सडमेक ते १५००००० १९०३५० 
७ | गंगाराम जलमा इष्टाम यांचे घरापर्यंत सी सी रोड | भामरागड 
बांधकाम करणे 
मौजा इचनगुडा येथे दोगे कारू नरोटी ते कोरके १५००००० १९०३५० 
८ | वजा कुडयामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम | भामरागड 
करणे 
é मौजा इचनगुडा येथे गोटूल ते सेनू केये कुडयामी तरा १५००००० १९०३५० 
यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा नेलगुडा येथे सायबी महाकातेजिप मलू १५००००० १९०३५० 
ae) ० भामरागड 


शाळेपर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 


पृष्ठ १५ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
अ.क्र कामाचे नाव तालुका नजर a कारावायाचा 
oe निधी (रुपये) 
ka मौजा होडरी येथे देवू गावडे ते टोलापर्यंत सी सी er १५००००० १९०३५० 
रोड बांधकाम करणे 
त मौजा गुंडेनूर येथे प्रमोद परसा ते बिनागुंडा रोड oa 4400000 १९०३५० 
पर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
5 मौजा दरबा येथे मुल्ला पिडसे ते रेनू जोई यांचे poe १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
क मौजा दरबाटोला येथे वाले ताडो ते गोटूल पर्यंत प्रात १५००००० १९०३५० 
सी सी रोड बांधकाम करणे 
जा मौजा बंगाडी येथे रेखा पुंगाटी ते वंजा पल्लो यांचे ae १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
दर मौजा मुरगल येथे जिप शाळा ते दोगे पुंगाटी यांचे रे १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
व मौजा भूसेवाडा येथे गोटूल ते मासा मिच्या यांचे ये १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा गुंडूरवाही येथे झुरु तेलामी ते पांडू कातओ aa १५००००० १९०३५० 
१८ यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे aes 
de मौजा वटेली येथे लालू मडावी ते सार्वजनिक asain १५००००० १९०३५० 
विहीरी पर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
क मौजा टेकला येथे लालसू दुर्वा ते मुर्रा मडावी यांचे ae १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
si मौजा टेकला येथे किशोर दुर्वा ते चैतू दुर्वा यांचे pee १५००००० १९०३५० 
घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा कुमरगुडा येथे टिबरू पुंगाटी ते झुरु पुंगाटी माचा १५००००० १९०३५० 
२२ | यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे eS 
मौजा कृष्णार येथे समाज मंदिर ते बोर्रा कोटामी डा १५००००० १९०३५० 
२२ | यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे ह हट 
am मौजा कृष्णार येथे घिसू Tort ते कोपा येरमा ies १५००००० १९०३५० 
यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
मौजा कियर येथे सुकरु मटटामी ते दल्लू बोगामी ate १५००००० १९०३५० 
२५ भामरागड 


यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 


पृष्ठ १५ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


ण वितरीत 
भं ie मंजुर रक्‍कम करच चो 
क्र कामाचे नाव तालुका कारावायाचा 
(रुपये) निधी (रुपये) 

टा मौजा बुगी स येथे कनिकदास दुर्ग ते राजू मटटामी as १५००००० १९०३५० 

घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा बुगी स येथे सुरेखा दहागावकर ते आपलामी १५००००० १९०३५० 
२७ ee एटापल्ली 

यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा पैमा येथे राजू आत्राम ते रुषी आत्राम यांचे १५००००० १९०३५० 
२८ । एटापल्ली 

घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा पैमा येथे महारु तलांडी ते समरु तलांडी १५००००० १९०३५० 
२९ ी एटापल्ली 

पर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
व मौजा मरकल येथे बापू दालरवार ते कुते गावडे weer १५००००० १९०३५० 

यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा उडेरा येथे पेका हिचामी ते चेतू बोगामी यांचे १५००००० १९०३५० 
३१ , एटापल्ली 

घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा उडेरा येथे निर्मळा गावडे ते घिसा गावडे १५००००० १९०३५० 
३२ ak ; एटापल्ली 

यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा रेकनार येथे संजय पांडू वडडे ते सोमा कोलू १५००००० १९०३५० 
३३ ais ca एटापल्ली 

वडडे यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा परसलगोंदी येथे मासा दुर्वा ते मोहन उसेंडी १५००००० १९०३५० 
३४ यांचे ी एटापल्ली 

यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा परसलगोंदी येथे पेका विजा हिचामी ते चेतू १५००००० १९०३५० 
३५ जने , एटापल्ली 

बोगामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा कांदोळी येथे वंजा आत्राम ते कन्ना बोळका १५००००० १९०३५० 
३६ याने ी एटापल्ली 

मडावी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा कांदोळी येथे सोमजी मडावी ते डोलू उसेंडी १५००००० १९०३५० 
३७ ता , एटापल्ली 

यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा कांदोळी येथे रेनू मासा उसेंडी ते महारू १५००००० १९०३५० 
३८ । बोडा कोरसामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड एटापल्ली 

बांधकाम करणे 

मौजा कांदोळी येथे कोंडवाडा ते अंगणवाडी क्र. १ १५००००० १९०३५० 
३९ , एटापल्ली 

पर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
be मौजा कांदोळी येथे दसरा महार आत्राम ते तानू त्वा १५००००० १९०३५० 


HOM मडावी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम 


पृष्ठ १५ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


मंजुर वितरीत 
भा मंजुर रक्‍कम 
- कामाचे नाव तालुका नडले कारावायाचा 
निधी (रुपये) 

करणे 

मौजा लांजी येथे सावित्री नरोटे ते ढिवरा १५००००० १९०३५० 
४१ | मितलामी यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली एटापल्ली 

बांधकाम करणे 

मौजा कारमपल्ली येथे मालू हिचामी ते नारायण १५००००० १९०३५० 
४२ | तिग्गा यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम । एटापल्ली 

करणे 

मौजा दोंडडी म येथे माधव गोटा ते पुनाजी गावडे १५००००० १९०३५० 
४३ | ad घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम एटापल्ली 

करणे 

मौजा पेठा येथे कोको SRAM ते मासा कोरामी १५००००० १९०३५० 
४४ । यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम एटापल्ली 

करणे 

मौजा झारेवाडा येथे कुल्ले कातवो ते दिलीप नरोटे १५००००० १९०३५० 
४५ । यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम एटापल्ली 

करणे 

मौजा ऐकरा बु येथे राजू पुंगाटी ते मधुकर बोगामी १५००००० १९०३५० 
४६ । यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम एटापल्ली 

करणे 
a मौजा ऐकरा बुटोला येथे वाणी गावडे ते लालू र्दी १५००००० १९०३५० 

खूजूर यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे 

मौजा एकरा खुर्द येथे सोमजी नरोटे ते बापू वडडे १५००००० १९०३५० 
४८ | यांचे घरापर्यंत सी सी रोड व नाली बांधकाम एटापल्ली 

करणे 

मौजा कारमपल्ली येथे विनोद सपंजी ते मोहून १५००००० १९०३५० 
४९ | खूजूर यांचे घरापर्यंत नाली बांधकाम करणे एटापल्ली 
क मौजा कमके येथे सन्नू राजेश कोवासे ते सेनू पांडू — १५००००० १९०३५० 

पदा यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 

मौजा कमके येथे सार्वजनिक पोटूल ते नानसू १५००००० १९०३५० 
५१ | bara (rel यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम । एटापल्ली 


करणे 


पृष्ठ १५ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३ /प्र.क्र.०२/कार्यासन-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२३/ प्र.क्र.०२/कार्यासन.६, दि.०३ नोव्हेंबर,२०२३ सोबतचे विवरणपत्र. 


अ.क्र 


कामाचे नाव 


तालुका 


मंजुर रक्‍कम 
(रुपये) 


वितरीत 
कारावायाचा 
निधी (रुपये) 


र मौजा कमके येथे सोनू पैका तुमरेटी ते रेनू होरखा ae १५००००० १९०३५० 
1४ झोरे यांचे घरापर्यंत सी सी रोड बांधकाम करणे 
4Q एकूण किंमत ७,८०,००,००० ९८९८२०० 


१५० 


एकूणात एकूण 


१९,६९,३०,९२२३ 


२,४९,९०,५३४ 


RAJENDRA 
DEVARAM 
BHAWARI 


Digitally signed by RAJENDRA DEVARAM 
BHAWARI 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=TRIBAL DEVELOPMENT 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=e2f5429d49742f96b79e4293421ba2 
dfa8a71cad3864b9b289879d173b67fcdc, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=F617DED8E7182679ED107E63 
511160B2054D23D8173AD985E5B569A5802 
CEASA, cn=RAJENDRA DEVARAM BHAWARI 
Date: 2023.11.06 17:18:05 +05'30' 


पृष्ठ १५ पैकी १५ 


